केंद्र पुरस्कृत स्वाधार योजनेसाठी सन 
२०१९-२० साठी स्वयंसेवी संस्थांना देय 
असलेला निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : स्वाधार-२०२१/प्र.क्र.२१०/का-०२ 
नवीन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- ०२ डिसेंबर, २०२१ 


वाचा :-१. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, क्रमांक-/संकिर्ण-२०१७/प्र.क्र.२०८/ 
का-०२, दिनांक २३.०३.२०१८. 
२. महिला व बाल विकास मंत्रालय,केंद्र शासन पत्र दिनांक २७ जून, २०१६ चे पत्र. 
३. महिला व बाळ विकास मंत्रालय,केंद्र शासन पत्र दिनांक १८.१०.२०२१ 


प्रस्तावना :- 

केंद्र पुरस्कृत स्वाधार योजनेंतर्गत राज्यातील निराधार निराश्रित, नैसर्गिक आपत्तीत/ कौटुंबिक 
हिंसाचामध्ये बेघर झाळेल्या महिलासांठी नवीन स्वाधारगृह योजना महिला व बाल विकास विभाग, 
शासन निर्णय २३ मार्च, २०१८ अन्वये सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत अडचणीत सापडलेल्या 
महिलांना तसेच कौटुंबिक संघर्षामधील पीडित महिलांना व त्यांच्या बालकांना अन्न, Ta, निवारा व 
वैद्यकीय मदत, कायदेविषयक समुपदेशन तसेच हेल्पलाईनव्दारे मार्गदर्शन, समुपदेशन सदर 
योजनेव्दारे करण्यात येते. केंद्र शासनाच्या नवीन “स्वाधारगृह योजना २०१५” च्या मार्गदर्शक 
सूचनानुसार या योजनेसाठी केंद्र हिस्सा ६०% राज्य हिस्सा ४०% करण्यात आला आहे. केंद्र शासनाच्या 
बदललेल्या निकषानुसार सुधारित स्वाधार योजना वाचा क्र. १ अन्वये कार्यान्वित करण्यात आली आहे. 
२ केंद्र शासनाने वाचा क्र.०३ अन्वये स्वाधार योजनेंतर्गत कार्यरत संस्थांचा सन २०१९-२० करिता 
देय असलेला निधी चाळू आर्थिक वर्षामध्ये पुनर्जिवित करुन देण्यात आला आहे. सदर निधीमधून सन 
२०१९-२० करिता २७ संस्थांना स्वाधार योजनेंतर्गत देय असलेला निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०१९-२० या वर्षाकरिता “संकटग्रस्त पीडित महिलांना आधार देण्यासाठी व त्यांच्या 
पुनर्वसनासाठी” “नवीन स्वाधारगृह योजना २०१५” या योजनेंतर्गत केंद्र हिस्सा रु. रु. १,४३,९६,८८७/- 
व राज्य हिस्सा रु. ९८,७८,६२२/-असे एकूण रु. २,४२,७५,५०९ /- इतके अनुदान आयुक्‍त महिला व 
बाल विकास, पुणे यांना वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अनुक्रमे सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, १०३, महिला कल्याण, 
०२, स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्य (०२) (०९) स्वाधार योजना (२२३५ सी ०८१) (केंद्र हिस्सा) व (०२) (१०) 
स्वाधार योजना (राज्य हिस्सा) २२३५ सी ०९२ या लेखाशिर्षाअंतर्गत ३१ सहाय्यक अनुदान वेत्तनेत्तर 
याबाबीखाळी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या निधीमधून खर्च 
करण्यात यावा. 


३. सदर निधी परिशिष्ट -अमध्ये नमूद केलेल्या २७ संस्थांना सदर परिशिष्टातील रकाना क्र. 
3- व ४ मध्ये संस्थानिहाय नमुद केल्यानुसार पुढील ७ दिवसाच्या आत संबंधीत स्वयंसेवी संस्थेच्या बँक 
खात्यामध्ये ECS द्वारे (ऑनलाईन) थेट जमा करण्यात येईल, याबाबतची दक्षता आयुक्‍त, महिला व बाल 
विकास, पुणे यांनी घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वाधार-२०२१/प्र.क्र.२१०/का-०२ 


४. आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना या योजनेकरिता सनियंत्रक तसेच आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांनी विहित 
नियमानुसार सदर निधी वितरीत करावा. तसेच सदर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर 
करण्यात यावे. 

५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. २६०/व्यय-०६, दि. 28.99.2029 अन्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२११२०२१४०९२५७६३० असा आहे. सदरचा निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by JAHANGIR KYAMUDDIN 


KHAN 
Date: 2021.12.02 14:12:01 +05'30' 


(जाहांगीर खान) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
३. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर. 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६. सर्व जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी 
७. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. कक्ष अधिकारी (का-४, महिला व बाल विकास विभाग,मंत्रालय. 
१०. निवड नस्ती, का-२. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वाधार-२०२१/प्र.क्र.२१०/का-०२ 


Annexure- A 


NGO Name 


Central Share 


State Share 


Total 


2 


3 


SS Raa 


5 


Gramin Vikas Sansodhan va 
Prashikshan Sanstha, Nagpur. 


4,15, 983.6/- 


2,77,322.4/- 


6,93, 306/- 


LEGAL LITERACY 
MOVEMENT FOR WOMEN, 
NAGPUR 


4,01, 701.8/- 


2,67, 801.2/- 


6,69, 503/- 


Mahatma Gandhi Vichar 
Samvardhan Sanstha,Nehru 
Chowk, Ramaleshwar Ward, 
Ramtek Dist. Nagpur, M.S. 


4,04, 129.4/- 


2,69,419.6/- 


6, 73, 549/- 


Patel Bahu Uddeshia Shikshan 
Sansthan,Post Kondhali, The. 
Katol, District Nagpur, 
Maharashtra- 441103 


3,19, 887.6/- 


2,13,258.4/- 


5,33, 146/- 


BHAGINI NIVEDITA 
PRATISHTHAN, SANGLI 


4,09, 123.8/- 


2,72,749.2/- 


6,81, 873/- 


ASSOCIATION FOR SOCIAL 
HEALTH IN INDIA, MUMBAI 


6, 61,008.6/- 


4,40, 672.4/- 


11,01, 681/- 


RACHANA TRUST, NASIK 


615359.6/- 


15, 38, 399/- 


Minakshi Mahila Mandal, 
Ramnagar, Near Hanumangarh, 
Airport Raod, Bhind Ujwal 
Enterprises Nanded Nasik, 
Maharashtra- 431605 


9,23, 039.4/- 
6,07, 460.4/- 


4,04,973.6/- 


10, 12,434/- 


Priyadarshani Gramin and Adivasi 
Sevabhavi Sanstha, 1, Deepraj 
Complex, New Nagar Road, 
Sangamner- 422605, District 
Ahmed Nagar,Maharashtra 


8,03,675.4/- 


5,35, 783.6/- 


13,39, 459/- 


BHARATIYA ADIMJATI 
SEVAK SANGH, Ahmednagar 


6,42, 726.6/- 


4,28, 484.4/- 


10,71,211/- 


MUSLIM WELFARE SOCIETY, 
NAGPUR 


6, 29, 280.6/- 


4,19,520.4/- 


10,48, 801/- 


Ujjwal Gondvana Mahila Mandal, 
Pandurang Maharaj vasanat, Arvi 
Wardha, Maharashtra. 


6,08, 463.6/- 


4,05, 642.4/- 


10, 14, 106/- 


Lok Mangal Sanstha, Gadchiroli 
A/P Ghot, Tal Dist- Gadchiroli 


4,88, 700/- 


3,25, 800/- 


8, 14,500/- 


Renuka Charitable Trust, Dist- 
Gadchiroli 


5,00, 968.2/- 


3,33,978.8/- 


8, 34, 947/- 


Vidrabh Gram Vikas Shikshan 
Mandal, Vatsalya Bhawan, Balveer 
ward, Chanderpur, M.S. 


4, 52, 035.8/- 


3,01,357.2/- 


7,53,393/- 


Rajarshri Shahu Maharaj Shikshan 
Sanstha, Chandrapur Sant ravi das 
Chowk, Bramhpuri, Chandrapur. 


3,36, 838/- 


505257 


8, 42, 095 


Bharatiya Adim Jati Sevak Sangh 
New Delhi Dist Nagpur 


6, 12, 984/- 


4, 08, 656/- 


10, 21, 640/- 


Balvikas Mahila Mandal Swadhar 
Kendra Dist Latur 


5,79, 626/- 


3,86, 417/- 


9,66, 043/- 


Swayamsidha Mahila Mandal 
Swadhar Mahila Kendra dist Latur 


7,67,902/- 


5, 11,934/- 


12,79, 836/- 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वाधार-२०२१/प्र.क्र.२१०/का-०२ 


20 


Chaitanya Mahila Mandal,Dist 
Pune 


6,91,281/- 


4,60, 854/- 


11,52, 135/- 


21 


Late Smt Jankibai (Akka) 
Tendulkar Mahila Ashram Dist 
Ratnagiri 


4,16, 820/- 


2,77, 880/- 


6,94, 700/- 


22 


Magas Jansewa Samiti Badame 
Colex Shivangi Chowk Latur, dist- 
Solapur 


6,71,805/- 


4,47, 870/- 


11, 19,675/- 


23 


Gramin vikas Mandal bansarola 
taluka kej Dist- beed 


8,72,400/- 


5,81, 600/- 


14,54, 000/- 


24 


Lokmanya shikshan Prasarak 
Mandal Swadhar udgir Dist Latur. 


3,05,457/- 


2,03, 638/- 


5,09, 095/- 


25 


Late. Madhukarrao Aughate 
pratishthan, Sant Krupa, 
Murtizapur,Dist Akola 


64, 048.8/- 


42, 699.2/- 


1,06, 748/- 


26 


Peoples Education Society, Nari 
Swadhar Center Chikili Road Dist 
Buldhana 


1,54, 384.8/- 


1,029, 23.2/- 


2,57, 308/- 


27 


Saraswati Shikshan Mahila Mandl, 
Chandrapur 


6,55, 155.6/- 


4,36,770.4/- 


10,91, 926/- 


Total 


1,43 ,96,887/- 


98,78,622/- 


2,42,75,509/- 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


